महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील 
“वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांचा राजीनामा 
मंजूर करण्याबाबत 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः राजीना-२०२३/प्र.क्र.५९३ /सेवा-३ 
दहावा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय,मुंबई- ४०० ००१. 
तारीख: ०८ जानेवारी, २०२४. 
वाचा :- 
१ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र. ३३/९२/ ८, दिनांक 
०२/१२/१९९७. 


प्रस्तावना :- 

खालील तक्त्यात नमूद वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या 
शिफारशीनुसार / स्वतंत्र निवड मंडळामार्फत वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या पदावर नामनिर्देशनाने झाली असुन 
त्यांनी अर्जान्वये शासन सेवेतील त्यांचा वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या पदाचा राजीनामा शासनास सादर केलेला 
आहे. 
शासन Sear :- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर परिच्छेदात नमूद तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 
वैद्यकिय अधिकारी यांनी राजीनामा मंजूर करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ 
येथील शासन निर्णयातील अटी व शातींची पूर्तता करीत असल्याने, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम २२ (१) मधील तरतुदीनुसार तसेच, संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार त्यांचा 
राजीनामा त्या तक्त्यातील त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र.४ मध्ये नमूद दिनांकास शासनास राजीनामा 
मंजूरीसाठी दिलेल्या सूचनेनुसार स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद दिनांकापासून त्यांचा राजीनामा मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


नाव कार्यालय राजीनामा दिल्याचा | राजीनामा 
अ.क्र दिनांक स्विकारल्याचा 
दिनांक 
२ ३ 1 5ठछॅ__| 4 
१) | डा. प्रणव बाळू नम उपजिल्हा रूग्णालय, | दि.१५.०३.२०२३ दि. १५.०४.२०२३ 
डहाणू, जि.पालघर 
२) | डॉ. वर्षराणी गोवर्धन सूळ प्रा.आ.के.कंदलगाव, दि.०६.०९.२०१२ दि. ०६.१०.२०१२ 
ता. उत्तर सोलापूर, जि. 
सोलापूर 
३) | डॉ. नवनाथ सावता जाधव ग्रामीण रूग्णालय, न्हावरा, | दि. ३०.०९.२०१२ दि. ३०.१०.२०१२ 
जि. पुणे 


शासन आदेशा क्रमांकः राजीना-२०२३/प्र.क्र.५९३ /सेवा-३ 


४ | डा. अमझद मुस्ताकखान पठाण |। उपजिल्हा रूग्णालय, | दि. ०५.१०.२०१५ दि. ०५.१०.२०१५ 
डहाणू, जि. पालघर 

५) | डॉ.दिनेश अभिमन्यु गाडेकर प्रा.आ.के.जोगवाडी, दि.२७.०५.२०११ दि.२६.०६.२०११ 
ता.भोर, जि. पुणे 

६) | डॉ. जयेश धनंजय गोसावी प्रा.आ.कें.बावडा, जि. पुणे | दि. १८.०६.२०१६ दि. १८.०६.२०१६ 

७) | डॉ.अपर्णा बाळासाहेब शिदे प्रा.आ.के. इंदापूर, जि. पुणे | दि.०४.०६.२०१५ दि. ०४.०६.२०१५ 

८) | डॉ. सचिन वासुदेवराव शेंबेकर जिल्हा रूग्णालय, सिंधुदुर्ग | दि.१५.०५.२०१४ दि. १५.०५.२०१४ 

९) | डॉ. प्रसाद रमेशराव शिंगोटे ग्रामीण रूग्णालय, जुन्नर, | दि.०३.०८.२०१६ दि. ०३.०९.२०१६ 
जि. पुणे 

१०) | डा.स्मृती हरिसुधन नायर ग्रामीण रूग्णालय खालापूर | दि.१९.०३.२०१४ दि. १९.०३.२०१४ 
जि. रायगड 

११) | डा. राहुल सर्जेराव फरांदे प्रा.आ.के.मालतपूर, ता. | दि.२६.०८.२०१६ दि. २६.०९.२०१६ 
वाई, जि. सातारा 

१२) | डॉ. प्रिया जगन्नाथ माकोडे ग्रामीण रूग्णालय वडगाव | दि.०८.१२.२०१५ दि. ०८.०१.२०१६ 
मावळ, ता. मावळ, जि. पुणे 

१३) | डॉ. रमेश गणपतराव जाधव ग्रामीण रूग्णालय, मारेगाव, | दि.१९.०६.२०१३ दि. १९.०६.२०१३ 
जि. यवतमाळ 

१४) | डॉ. अंजली अनुपम देशपांडे प्रादेशिक मनोरूग्णालय, | दि.०५.०६.२०१८ दि. ०५.०७.२०१८ 
ठाणे 

१५) | डॉ. प्रतिक प्रकाश धुमाळ प्रा.आ.के. चिखली, ता. | दि.२६.०५.२०२० दि. २६.०६.२०२० 
अलिबाग. जि. रायगड 

१६) | डॉ. वसीद अहमद जिल्हा मध्यवर्ती रूग्णालय, | दि.०३.१०.२०१८ दि. ०२.११.२०१८ 
उल्हासनगर-३ जिल्हा ठाणे 

१७) | डॉ.निझा श्रावण हजारे प्रा.आ.के. आसगाव, | दि.१२.०६.२०१८ दि. १२.०६.२०१८ 
जि.भंडारा 

१८) | डॉ. सविता रमेशराव उप्पोड प्रा.आ.के.कावलगांव, ता. | दि.०३.०६.२०१७ दि. ०३.०६.२०१७ 
पुर्णा जि. परभणी 

१९) | डॉ. प्रशिल प्रकाशराव जुमडे उपजिल्हा  रूगणालय, | दि.१०.०६.२०११ दि. १०.०७.२०११ 
चिमूर , जि. चंद्रपूर 

२०) | डॉ. पंकज पुंडलिक भेडे उपजिल्हा रूग्णालय | दि.२३.०८.२०१७ दि. २३.०९.२०१७ 
हिंगणघाट, जि. वर्धा 

२१) | डॉ.प्रशांत रामभाऊ मेश्राम प्रा.आ.के.नांद, जि. नागपूर | दि.१८.०८.२०१८ दि. १८.०९.२०१८ 

२२) | डॉ.मिनाक्षी रामेश्वर मांढरे उपजिल्हा रूग्णालय, | दि.०८.०७.२०१४ दि. ०८.०७.२०१४ 
साकोली, जि. भंडारा 

२३) | डॉ. मनिषा चंद्रभान उगले जिल्हा रूग्णालय, नाशिक | दि.११.०४.२०१७ दि. १०.०५.२०१७ 

२४) | डॉ. प्राजक्ता स्नेहलकुमार भामरे | ग्रामीण रूग्णालय, | दि.११.०२.२०१४ दि. ११.०३.२०१४ 
अमळगांव, ता. अमळनेर, 
जि. जळगाव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः राजीना-२०२३/प्र.क्र.५९३ /सेवा-३ 


२. सदर शासन आदेशा वाचा येथे नमूद शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही 
१०९२/१०३३/प्र.क्र. ३३/९२/८, दिनांक ०२/१२/१९९७ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार व त्यातील तरतुदीनुसार तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम २२ (१) 
मधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०५११५४३९९६१७ असा आहे. सदर शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


११; 
१२. 


Digitally signed by SANJAY DHONDU 
DAGALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 

2.5.4.20=91c5acl bc356eb88dac279997c20 
6f0bc13ac253742cc3f97488b07c83657b5F, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=02E1EAC848EB66AA47BB931 


DAGALE 226" 
(सं.धों.डगळे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा संचालक, रा.आ.अ, आरोग्य भवन, मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 

महालेखापाल, लेखापरीक्षा- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल, लेखापरीक्षा- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 

PASH, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ (पुणे, ठाणे, अकोला, नागपूर, औरंगाबाद,नाशिक) 
जिल्हा शल्य चिकित्सक (पालघर, सोलापूर,पुणे,सिंधुदुर्ग,रायगड,सातारा, यवतमाळ, ठाणे, 
भंडारा, परभणी,चंद्रपूर, वर्धा, नागपूर, नाशिक, जळगाव) 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (पालघर, सोलापूर,पुणे,सिंधुदुर्ग.रायगड,सातारा, 
यवतमाळ, ठाणे, भंडारा, UA ATW, वर्धा, नागपूर, नाशिक, जळगाव) 

जिल्हा कोषागार अधिकारी (पालघर, सोलापूर,पुणे,सिंधुदुर्ग.रायगड,सातारा, यवतमाळ, 
ठाणे, भंडारा, परभणी, चंद्रपूर, वर्धा, नागपूर, नाशिक, जळगाव) 

संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्यामार्फत. 

निवडनस्ती (कार्यासन, सेवा-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


